माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा 

परिषदेच्या अखत्यारितील गट-क संवर्गातील सर्व 

पदे भरण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२२. 

वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-२००७/प्र.क्र.४६/०७/१३-अ, दि.१९ ऑक्टोबर,२००७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-२०१४/प्र.क्र.(४३/१४)/१३-अ, दि.०५ जून,२०१४ 
3) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एपिटी-२०१४/प्र.क्र. १३९/आस्था-८, दि.५ जुले,२०१४ 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०/आ.पु.क., दि.१६ मे,२०१८ 
५) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०/आ.पु.क.,दि.२८ डिसेंबर,२०१८ 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.प्रानिमं-१२१८/प्र.क्र.२७/१३-अ, दि.१४ मार्च,२०१८ 
७ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. प्रानिम १२१६/(प्र.क्र.६५/१६)/१३-अ, दि. १३ जून,२०१८ 
८) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-५०१६/प्र.क्र.३२१/आस्था-८, दि. २३ जुले,२०१८ 
९) ग्रामविकास विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-५०१६/प्र.क्र.३२१/आस्था-८, दि.१३ फेब्रुवारी, २०१९ 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९, दि. २० फेब्रुवारी, २०२० व शासन 
शुध्दीपत्रक दि. २४ फेब्रुवारी,२०२०. 
११) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ,३, दि. ०४ मे,२०२० 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रानिमं १२२०/प्र.क्र.२१/१३-अ, दि. १७ ऑगष्ट, २०२० 
१३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८२/१६-ब (सी), दि. २६ नोव्हेंबर,२०२० 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


१४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि. 23 डिसेंबर,२०२० 

१५) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९, दि.२१ जानेवारी, २०२१ 

१६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ दि.क.२,दि. ०२ 
फेब्रुवारी, २०२१. 

१७) ग्रामविकास विभाग झासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.४१/आस्था-८, दिनांक २२/०२/२०२१. 

१८) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पूरकपत्र क्र.मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९, दि. ४ मार्च, २०२१. 

१९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.प्रानिमं-१२२१/प्र.क्र.५/का.१३-अ, दि. २२ एप्रिळ, २०२१. 

२०) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दि.३१ मे,२०२१ 

२१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था८,दि.१४ जून, २०२१. 

२२) ग्रामविकास विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था८,दि.२२ जून, २०२१ 

२३) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९ आस्था८,दि.२८ जून, २०२१ 

२४) ग्रामविकास विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था८,दि.२० ऑगस्ट,२०२१ 

२५) ग्रामविकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/आस्था-८,दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१. 

२६) सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान, शासन निर्णय क्र.मातंसं-२०२०/प्र.क्र.०१/से-२/३९, दि. १८ 
जानेवारी, २०२२. 

२७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, दि.४ मे,२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


२८) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था८,दि.१० मे, २०२२ 

२९) ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था ८, दि. २६ ऑगस्ट, २०२२. 
३०) ग्रामविकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था ८, दि. १९ सप्टेंबर, २०२२. 
३१) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४ मार्च,२०१८ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन ग्रामविकास 
विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतर्गत नामनिर्देशानाच्या कोटयातील गट-क संवर्गातील रिक्‍त पदे 
भरण्याकरिता ऑनलाईन परिक्षा प्रक्रिया राबविण्याबाबतच्या सुचना संदर्भाधीन क्र.८ येथील दिनांक २३ जुले, २०१८ 
चा शासन निर्णय व संदर्भाधीन क्र.९ येथील दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये देण्यात आल्या 
होत्या. वित्त विभागाचा दिनांक १६/०५/२०१८ चा शासन निर्णय व दिनांक २८/१२/२०१८ च्या शासन शुध्दीपत्रकास 
अनुसरुन सर्व जिल्हा परिषदांकडील गट-क मधील १८ संवर्गातील एकूण १३,५१४ इतकी रिक्‍त पदे ऑनलाईन 
पध्दतीने भरण्यासाठी जिल्हा परिषदांमार्फत माहे मार्च,२०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. ही पदे 
शासनाच्या महाआयटी मार्फत परीक्षा घेऊन भरण्यात येणार होती. दरम्यान लोकसभा व विधानसभा निवडणूक 
आचारसंहिता तसेच, त्यानंतर महापोर्टल रद्द झाल्याने सदरची परीक्षा होऊ शकली नाही. 


२. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.११ येथील दिनांक ०४ मे,२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता अन्य विभागातील 
पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेतील आरोग्य 
सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक ही पदे आरोग्याशी संबंधित असल्याने 
ती भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


३. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सामाजिक व शैक्षणिकद्ृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील घटकांना खुल्या 
प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचा लाभ देण्याबातचा शासन निर्णय दि.२३.१२.२०२० रोजी निर्गमित करण्यात 
आला होता. त्यामुळे सामाजिक व शौैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील जागा अराखीव प्रवर्गात रुपांतरीत 
झाल्याने माहे मार्च,२०१९ च्या जाहिरातीमधील खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणामध्ये बदल होत आहे. 


तसेच, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांचे प्रमाण काही कालावधीसाठी १० टक्के वरुन २० टक्के केल्यामुळे व 
जिल्हा परिषदेने त्याप्रमाणे अनुकंपा भरती प्रक्रिया केल्यामुळे व अन्य कारणांस्तव प्रवर्गनिहाय /समांतर 
आरक्षणनिहाय जागांमध्ये बदल होत आहे. तसेच, दिव्यांगांच्या नव्याने समाविष्ठ प्रवर्गासाठी व समांतर आरक्षण 
बदलल्यामुळे नव्याने वाढ झालेल्या प्रवर्गासाठी जाहिरात प्रसिध्द करुन त्या उमेदवारांनाही संधी देणे आव्यक आहे. 


४. मार्च २०१९ मधील जाहिरातीतील रिक्‍त पदांच्या Vacancy Matrix मध्ये S.E.B.C. आरक्षण मा.न्यायालयाने 
रदद केल्यामुळे, कोरोना (कोविड-१९) मुळे, अनुकंपा नियुक्तीच्या पदसंख्येत वाढ केल्यामुळे व अन्य कारणास्तव मार्च 
२०१९ मध्ये Raq असलेल्या व आता सध्या Rat असलेल्या पदांत बदल झाले आहेत. आरक्षणात झालेल्या 
बदलामुळे संबंधित आरक्षण प्रवर्गात त्या संवर्गात जिल्हा परिषदेमध्ये पद शिल्लक नसल्यास उमेदवारांना सामावून घेणे 
शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे मार्च २०१९ Helles जाहिरातीतील रिक्‍त पदांच्या Vacancy Matrix मध्ये सर्व जिल्हा 
परिषदांमधीळ पदांमध्ये बदल होत असल्याने जुन्याच जाहिरातीनुसार परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


५. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दि.४ मे, २०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून मार्च, २०१९ महाभरती 
अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट -क संवर्गाच्या पदभरतीबाबत संदर्भ क्र.२९ 
वरील दि.१० मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा 
परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्‍त पदे यापूढे सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत 
जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली होती. 


६. राज्यस्तरावरून होणारी परीक्षा, बदललेल्या परिस्थितीनुसार जिल्हा स्तरावरून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे 
यासंदर्भात जिल्हा परिषदांसोबत चर्चा केली असता असे निदर्शनास आले की, पूर्वी नेमलेल्या सामायिक कंपनीकडून 
हस्तांतरित झालेल्या उमेदवारांच्या माहिती (data) मध्ये त्रुटी असून काही उमेदवारांचे आरक्षण प्रवर्ग चुकल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. तसेच, सदर माहिती (data) ही क्लिष्ट स्वरुपाची व अवर्गीकृत असल्याने कोणत्या उमेदवाराने 
कोण-कोणत्या संवर्गासाठी कोण-कोणत्या जिल्ह्यात अर्ज भरले आहेत, याची स्पष्टता होत नसल्याचे जिल्हा 
परिषदांनी निदर्शनास आणून दिले होते. 


७. सबब, उपरोक्त सर्व अडचणींमुळे माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात 
येवून, जिल्हा परिषद स्तरावर नव्याने परीक्षा घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


मार्च, २०१९ महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क 
पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


१. मार्च, २०१९ व माहे ऑगस्ट, २०२१ (अपंग व इतर सुधारित आरक्षणासह) महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास 
विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील १८ संवर्गाची सर्व जाहिरात, परीक्षा व संपूर्ण भरती 
प्रक्रिया याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. सदर पदभरती रद्द झाल्यामुळे या जाहिरातीनुसार सर्व उमेदवारांनी अर्जापोटी 
भरलेले परीक्षा शुल्क त्यांना संबंधित जिल्हा परिषदांमार्फत परत करण्यात येईल. उमेदवारांना परीक्षा शुल्काच्या परत 
करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हा परिषदांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


२. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबधीत आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध 
निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील रिक्‍त पदे संवर्गनिहाय आरक्षण नियमानुसार निश्चित करून जिल्हा 
परिषदांनी त्यांच्या स्तरावर जिल्हा निवड मंडळामार्फत भरण्याबाबत सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (परीक्षेचे संभाव्य 
वेळापत्रक) निश्चित करण्यात येवून प्रपत्र-१ मध्ये जोडण्यात आले आहे. सदर कालबद्ध कार्यक्रमाचे सर्व जिल्हा 
परिषदांनी तंतोतंत पालन करावे. त्याकरिता रिक्‍त पदे, त्यांची आरक्षण निश्चिती, नव्याने उमेदवारी अर्ज मागविणे, 
सदर परीक्षेच्या आयोजनासाठी कंपनी निवडणे (आवश्‍यक असल्यास), परीक्षा घेणे (ऑनलाइन/ऑफलाइन) इ. 
तदनुषंगिक परीक्षा घेण्यासंबंधीची सर्व जबाबदारी ही जिल्हा निवड मंडळाची व जिल्हा परिषदेची राहील. 


३. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित वर नमूद ५ संवर्गाची पदे वगळता इतर संवर्गातील पदभरतीची 
कार्यवाही वित्त विभागाच्या दि.३० सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार जिल्हा परिषद/पंचायत 
समितीसाठी सुधारित आकृतिबंधास शासनाची मंजूरी मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


४. माहे मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी अर्ज केलेले/भरलेले आहेत, व सध्या वयाधिक्य 
झाले असल्याने ते परीक्षेस बसण्यास अपात्र होऊन अशा उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता अज्ञा उमेदवारांचे 
अर्ज स्वीकारून पुढील फक्त एका परीक्षेस बसण्याकरिता अशा उमेदवारांना वयोमर्यादेत सूट देण्यात येत आहे. 
तसेच, मार्च, २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे सदर पदांसाठी असलेली शैक्षणिक अर्हता ही पुढील फक्त एका परीक्षेसाठी 
कायम राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११५२८२३७१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


AD oOo थल 
a 


CC ww 


Tae) 


S co 
ee ee <-> ब 


“०? (२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Vi 1 a Digitally signed by Vijay Govindrao 
J y Chandekar 
DN: cn=Vijay Govindrao Chandekar, 


G Ovi al d fa O o=Rural Development Department, 


ou=Deputy Secretary, 
email=vijay.chandekar@nic.in, c=IN 
C h a Nn d e ka [| Date: 2022.10.21 16:23:38 +05'30' 
(विजय चांदेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (मा.व तं), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (लेवको), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विसु), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबई 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.वि), जिल्हा परिषद, (सर्व) 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सवी 

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (सर्व) 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-८. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ 


प्रपत्र-१ 


जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबधीत आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध 
निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील पदभरतीचा सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक) 


आदेश देणे 


अ.क्र. कार्यक्रम कालावधी | दिनांक 
बिंदू नामावली अंतिम करणे, रिक्‍त पदांची संवर्गनिहाय 
cE आरक्षण निश्चिती करणे, कंपनीची निवड करणे (आवश्‍यक ।०२महिने |। ३१ डिसेंबर, 2022 पर्यंत. 
असल्यास) व तदनुषंगिक सर्व कामे करणे 
२ | पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध करणे ०१ आठवडा | ०१ ते ०७ जानेवारी, 2023 
३ | उमेदवारांचे अर्ज मागविणे १५ दिवस ।०८ ते २२ जानेवारी, २०२३ 
४ | उमेदवारी अर्जांची छाननी ०१ आठवडा | २३ ते ३० जानेवारी, २०२३ 
४ | पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणे ०३ दिवस य वारी ते ०२ फेब्रुवारी, 
: जिल्हा परिषद व जिल्हा निवड समितीने/मंडळाने प्रत्यक्ष वि ie फेब्रुवारी, २०२२ ते 
परिक्षेच्या आयोजनासंदर्भात कार्यवाही करणे ०३ मार्च, २०२३ 
पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र तयार करून संबंधित aS 
1 a ice A ०१ ०४ ते ११ मार्च, २०२३ 
उमेदवारांना उपलब्ध करून देणे 
परिक्षेचे आयोजन (ऑनलाईन /ऑफलोाईन पद्धती 
आरोग्य पर्यवेक्षक - (सकाळी ११.०० ते ०१.०० वाजता) २५ मार्च, 2023 
औषध निर्माता - ( दुपारी ०३.०० ते ०५.०० वाजता) 
७ ०२ दिवस 
आरोग्य सेवक (पुरूष), आरोग्य सेविका - (सकाळी ११.०० 
ते ०१.०० वाजता) २६ मार्च, २०२३ 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - ( दुपारी ०३.०० ते ०५.०० वाजता) 
ह अंतिम निकाल जाहीर करणे व पात्र उमेदवारांना नियुक्‍ती ता. ee er ee 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


